वाचा :- 


कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेऊन 
उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता 
औषधे, साहित्य व साहित्य - उपकरणे या बाबींची 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता साथरोग 
नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) 
२१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत 
रु.५४९,३३,५०,०००/- (अक्षरी Waal एकोणपन्नास 
कोटी तेहतीस लक्ष पन्नास हजार) फक्त इतक्या 
रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 


नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर २०२१. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


२) संचालक पुणे,आरोग्य सेवा,यांचे पत्र क्रको/संआसे.रोना नियंत्रण कक्षसुधारीत प्रशासकीय /पुणे, 


मान्यता/पुरवणी मागणी अनुदान ,२०२१/४७-१८५४६/२१-२०२०दि.०२.०९.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये विविध २५ बाबींची खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे.सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशातीळ THAT क्र .१ मधील अनुक्रमांक ६ येथील Low Molecular 


Weight Heparin(Enoxaparin)0.6 IU या ऐवजी Low Molecular Weight Heparin(Enoxaparin) 0.4 


IU/PFS असे वाचण्यात यावे . 


०२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१२११३१५३१२१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VASANT 


Date: 2021.11.01 12:54:18 


GAIKWAD +05'30' 


(व.पां.गायकवाड ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


Digitally signed by VASANT 


PANDURANG PANDURANG GAIKWAD 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई,पुणे. 
) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
६) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 


महालेखापाल, FERTS-9 (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


